RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १३२]] 


शनिवार , नोव्हेंबर २८ , २०१५ / अग्रहायण ७, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम . 


१ . 


क्रमांक उअनि . २०१५/ प्र.क्र . ६ /ऊर्जा- ५. - महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम (१९ ३ ९ चा १० ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम 
१२ ची पोट- कलमे (१) व (२ ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे मुंबई उद्वाहन नियम, १९ ५८ यांमध्ये 
सुधारणा करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ते पूर्वप्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 

या नियमांना, मुंबई उद्वाहन ( चौदावी सुधारणा) नियम, २०१५, असे म्हणावे. 
२. मुंबई उद्वाहन नियम, १९ ५८ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या प्रास्ताविकामध्ये 
मुंबई उद्वाहन अधिनियम, १९ ३९ ( १९ ३९ चा मुंबई १० ) ” या मजुकुराऐवजी, “ महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम, १९ ३९ (१९ ३९ चा महा . १०) " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य 

नियमांच्या नियम १ मध्ये तसेच संपूर्ण नियमांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी “ मुंबई उद्वाहन नियम , १९ ५८ ” हा मजकूर आला 
आहे त्या ठिकाणी त्याऐवजी “ महाराष्ट्र उद्वाहन नियम ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

मुख्य नियमांच्या नियम २ च्या खंड (१) मध्ये तसेच संपूर्ण नियमांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी “ मुंबई उद्वाहन अधिनियम , १ ९ ३ ९ 
हा मजकूर आला आहे त्या ठिकाणी त्याऐवजी “ महाराष्ट्र उद्वाहन अधिनियम ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


३ . 


११ 


४ . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, नोव्हेंबर २८ , २०१५ / अग्रहायण ७, 


शके १ ९ ३७ 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


बी मध्ये , 


“ 


५ . मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील उप-नियम (२) मध्ये “ मुख्य अभियंता (विद्युत ) " या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत 
निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ४ मधील उप -नियम ( २) मध्ये “ मुख्य अभियंता (विद्युत ) ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत 
निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ६ मध्ये, खंड ( पाच ) मधील स्पष्टीकरणामध्ये, “ मुख्य अभियंता (विद्युत ) ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य 
विद्युत निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ए मधील, “ उद्वाहन निरीक्षक, मुंबई, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई ” या मजकुराऐवजी 
उद्वाहन निरीक्षक , महाराष्ट्र उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
मुख्य नियमांना जोडलेल्या 

नमुना 
( क ) उद्वाहन निरीक्षक ,मुंबई " या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक , महाराष्ट्र " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

मुख्य अभियंता (विद्युत ) ” या मजकुराऐवजी “ मुख्य विद्युत निरीक्षक ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
१० . मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना बी -१ मधील, “ उद्वाहन निरीक्षक , मुंबई ” या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक , महाराष्ट्र हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना सी मध्ये, 
( क ) “ मुंबई सरकार ” या मजकुराऐवजी “ महाराष्ट्र शासन ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

ख ) मुख्य अभियंता (विद्युत) , मुंबई ” या मजकुराऐवजी " मुख्य विद्युत निरीक्षक, महाराष्ट्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
१२. मुख्य 

नियमांना जोडलेल्या 
( क ) “ मुंबई राज्य ” या मजकुराऐवजी “ महाराष्ट्र राज्य ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( ख ) उद्वाहन निरीक्षक , मुंबई ” या मजकुराऐवजी “ उद्वाहन निरीक्षक, महाराष्ट्र ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
( ग ) “ पोलीस बॉम्बे या मजकुराऐवजी “ पोलीस आयुक्त, मुंबई ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


११ . 


नमुना एफ मध्ये, 


“ 


पोलीस आयुक्त , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . य . मंता, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २८, २०१५ / अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ३७ 


३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 24th November 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LIFTS ACT. 


No. BLA . 2015 /CR -6 /NRG - 5. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and 
(2 ) of section 12 of the Maharashtra Lifts Act (X of 1939), in its application to the State of 
Maharashtra , the Government of Maharashtra hereby amends the Bombay Lifts Rules, 1958 , 
the same having been previously published as required by sub -section ( 1) of section 12 of the 
said Act , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Bombay Lifts (Fourteenth Amendment) 
Rules, 2015 . 


2. In the preamble of the Bombay Lifts Rules , 1958 (hereinafter referred so as the 
principal Rules”) for the words, figures , brackets and letter “ the Bombay Lifts Act, 1939 
( Bom . X of 1939 ) ” the words , brackets, letter and figures “ the Maharashtra Lifts Act 
( X of 1939) ” shall be substituted . 


3. In rule 1 and throughout the principal Rules, for the words and figures “ Bombay 
Lifts Rules, 1958 ” wherever they occur , the words “ Maharashtra Lifts Rules ” shall be 
substituted . 


4. In clause ( 1) of rule 2 and throughout the principal Rules, for the words and 
figures “ the Bombay lifts Act, 1939 ” wherever they occur, the words “ Maharashtra Lifts 
Act ” shall be substituted . 


5. In rule 3 of the principal Rules ” , in sub -rule (2 ), for the words and brackets 
Chief Engineer ( Electrical) ” the words “ Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 


CG 


6. In rule 4 of the principal Rules, in sub - rule ( 2 ), for the words and brackets “ Chief 
Engineer ( Electrical) ” the words Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 

7. In rule 6 of the principal Rules , in clause ( u ), in the Explanation , for the words 
and brackets Chief Engineer (Electrical) ” the words Chief Electrical Inspector ” shall 
be substituted . 


6 


8. In FORM A appended to the principal Rules , for the words and brackets “ the 
Inspector of Lifts, Bombay , Public Works Department, Bombay ” the words “ the Inspector 
of Lifts , Maharashtra , Industries, Energy and Labour Department, Mumbai ” shall be 
substituted . 


9. In FORM B appended to the principal Rules , 

(a ) for the words “ The Inspector of Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of 
Lifts, Maharashtra ” shall be substituted ; 

(6 ) for the words and brackets “ Chief Engineer ( Electrical) ” the words “ Chief 
Electrical Inspector shall be substituted . 

10. In FORM B - 1 appended to the principal Rules , for the words “ The Inspector of 
Lifts , Bombay ” the words “ The Inspector of Lifts , Maharashtra ” shall be substituted ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, नोव्हेंबर २८, २०१५ / अग्रहायण ७ , 


शके १ ९ ३७ 


11. In FORM C appended to the principal Rules , 


CG 


CG 


GOVERNMENT 


( a ) for the words GOVERNMENT OF BOMBAY ” the words 
OF MAHARASHTRA ” shall be substituted ; 


co 


(6 ) for the words and brackets “ Chief Engineer ( Electrical) Bombay ” the words 
Chief Electrical Inspector ” shall be substituted . 
12. In FORM F appended to the principal Rules , 

(a ) for the words “ State of Bombay ” the words “ State of Maharashtra ” shall be 
substituted ; 

(b ) for the words The Inspector of Lifts, Bombay ” the words The Inspector of 
Lifts, Maharashtra ” shall be substituted . 


CG 


(c ) for the words and brackets “ The Commissioner of Police , Bombay ” the words 
The Commissioner of Police , Mumbai ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. Y.MANTA , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


